महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभुत विकास कंपनी 
संचालक मंडळावरील नामनिर्देशन 
करणेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१५/प्र. क्र. १३/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
तारीख: २४ मे २०१७ 


वाचा - 
१ राज्य शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचे दरम्यान दि.२८.६.२०१५ रोजी झालेला सामंजस्य 
करार. 

राज्य शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचे दरम्यान दि.२२.१२.२०१६ रोजी झालेला संयुक्‍त 
उपक्रम करार. 

शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय २०१५/प्र. क्र. १३/परि-५, दि.२४.१.२०१७. 


Executive Director (JV), Ministry of Railways (Railway Board), 
Rail Bhavan, New Delhi यांचे क्र. 209§/W-I/Gen/SJV/PTD, 


दि.१७.३.२०१७ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना- 

राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी, रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, अंमलबजावणी आणि 
व्यवहार्यता तपासणे, प्रकल्प क्षमतेत वाढ करणे, प्रकल्प विहीत कालावधीमध्ये पुर्ण व्हावेत तसेच 
भुसंपादन झाल्यानंतर प्रकल्पबाधितांना मदत व त्यांचे पुनर्वसन त्वरेने होणेसाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग 
पायाभुत विकास कंपनी ही विशेष उपयोजिता वाहन स्थापन करणेसाठी राज्य शासन आणि रेल्वे 
मंत्रालय यांचे दरम्यान दि.२८.६.२०१५ रोजी सामंजस्य करार करणेत आला होता. तद्नंतर राज्य 
शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचे दरम्यान दि.२२.१२.२०१६ रोजी संयुक्‍त उपक्रम करारही करण्यात 
आला आहे. संदर्भाधीन क्र. २ वरील दि.२४.१.२०१७ रोजीचे शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत कंपनी स्थापन 
करणेस प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली होती. 

संयुक्‍त उपक्रम करारातील HSA ५.१ (0 नुसार, रेल्वे मंत्रालयाने संदर्भाधीन क्र. ४ वरील 
दि.१७.३.२०१७ चे पत्रानुसार श्री. राजेश अग्रवाल, कार्यकारी संचालक (जेव्ही), रेल्वे बोर्ड तसेच श्री. ए. 
के. राय, मुख्य अभियंता/निर्माण/उत्तर, मध्य रेल्वे यांचे “अर्धवेळ संचाळक” म्हणून नामनिर्देशन केले 
आहे. त्यानुसार राज्य शासनामार्फत, महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभुत विकास कंपनीसाठी विहीत केलेल्या 
रचनेनुसार संचालक मंडळावरील अर्धवेळ संचालकांचे नामनिर्देशन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्य शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचे दरम्यान दि.२२.१२.२०१६ रोजी झालेल्या संयुक्‍त 
उपक्रम करारातील कलम ५.४ नुसार, महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभुत विकास कंपनीचे “अ-कार्यकारी 
अध्यक्ष” हे मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन असणार आहेत. 


— 


२ 


— 


3 
8 


— «> 


शासन निर्णय क्रमांक आरएलवाय-२०१५/प्र. क्र. १३/परि-५ 


२. संयुक्‍त उपक्रम करारातील कलम ५.१ (0 नुसार, श्री. दिनेशकुमार जेन, अपर मुख्य सचिव, 
(वित्त), वित्त विभाग तसेच श्री. मनोज सौनिक, प्रधानसचिव, (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग यांची 
नामनिर्देशनाद्वारे महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभुत विकास कंपनीचे “अर्धवेळ संचालक” म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०५२४१६३२३१६७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vidyadhar Avinash 
° ° Malegaonkar 
V | d ya d h a | Av | n a S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Officer On Special Duty, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M a | € g वे O n ka r cn=Vidyadhar Avinash Malegaonkar 
Date: 2017.05.24 16:41:05 +05'30' 


(वि. अ. मालेगांवकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-३२ 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. प्रधानसचिव, (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. महालेखापाल, 9/2 (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली 


10. Executive Director (JV), Ministry of Railways (Railway Board), Rail 
Bhavan, New Delhi 


११.महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई/दक्षिण मध्य रेल्वे, सिंकदराबाद 
१२.वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवडनस्ती, परि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


